RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ६१ ] 


शुक्रवार , जून १२, २०१५ / ज्येष्ठ २२, शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १२२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र 

शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ जून २०१५. 

अधिसूचना 
पंढरपूर मंदिरे अधिनियम, १९ ७३. 

क्रमांक पीटीए. २०१५ / २१ / प्र.क्र.६२ / का.सोळा. - ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्रमांक १५१७९ / प., दिनांक ३ जुलै 
१९ ७५ अन्वये पंढरपूर मंदिरे अधिनियम, १९ ७३ च्या (१ ९ ७४ चा महा. ९) ( ज्याचा यापुढे उक्त अधिनियम असा निर्देश केलेला आहे.) कलम २१ 
च्या पोट- कलम ( २ ) खाली चार सदस्यांची श्रीविठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे हंगामी समिती स्थापित करण्यात आली होती. 

आणि ज्याअर्थी, उच्च न्यायालयाने दिवाणी अर्ज क्रमांक १९ ८५ च्या २३८ मधील दुसरे अपील क्रमांक १ ९ ८५ चे ४६ आणि दिवाणी अर्ज 
क्रमांक १९ ८५ चे २९ ७ मधील दुसरे अपील क्रमांक १९ ८५ चे ५२ मधील त्यांच्या न्याय निर्णयान्वये आदेश दिनांक २१ फेब्रुवारी १९ ८५ अन्वये 
अपिलाच्या प्रलंबनाधीन पंढरपूर मंदिरांचा कारभार चालविण्यासाठी पाच सदस्यांची हंगामी समिती नेमली जावी व सदर हंगामी समितीमध्ये बडवे व 
उत्पात यांचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी समाविष्ट करावा, असे निर्देशित केले होते 

आणि ज्याअर्थी, उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त निदेशानुसार वेळोवेळी हंगामी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. सदर समितीचे शासन 
अधिसूचना क्र . पीटीए. २००३ / ७२७/ (१०५) /का.१६, दिनांक २४ जुलै २०० ९ अन्वये पुनर्गठन करण्यात आले होते . तसेच शासन अधिसूचना 
क्र . पीटीए. २०१२ / प्र.क्र .५० / का . सोळा, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१२ अन्वये हंगामी समितीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील काही तरतुदीविरुद्ध पंढरपूर मंदिरातील काही बडवे/ उत्पात / सेवाधारी पुजारी यांनी जिल्हा न्यायालय 
व उच्च न्यायालय येथे दाखल केलेल्या दाव्या/ याचिकांमध्ये राज्य शासनाच्या बाजूने निर्णय झालेला होता. दिनांक १३ नोव्हेंबर २००६ च्या उच्च 
न्यायालयाच्या निर्णयान्वये दुसरी याचिका फेटाळली असता त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय येथे विशेष रिट याचिका क्रमांक ९९ ४ / २००७, 


भाग चार - ब - १२२-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून १२, २०१५ / ज्येष्ठ २२ , शके १९ ३७ 


९९ ५ / २००७ व ९९ ६ / २००७ अशा तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या व सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १५ जानेवारी २०१४ च्या 
निर्णयान्वये सदर तीनही रिट याचिका फेटाळलेल्या आहेत ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, वरील परिस्थितीत उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ च्या पोट- कलम (१) नुसार स्थायी समिती स्थापन करण्याची बाब राज्य 
शासनाच्या विचाराधीन आहे व अशाप्रकारे स्थायी समिती स्थापन होईपर्यंत कालावधीसाठी दोन किंवा अधिक व्यक्तीची अस्थायी समिती नियुक्त 
करण्याची तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ च्या पोट -कलम ( २) मध्ये आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ च्या पोट- कलम ( २) मधील तरतुदीचा वापर करून व शासन अधिसूचना क्र . पीटीए 
२००३ / ७२७ / (१०५ )/ का. १६,दिनांक २४ जुलै २००९ व क्र . पीटीए . २०१२ / प्र.क्र .५० / का.सोळा, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१२ अधिक्रमित करून 
शासन अधिसूचना क्र . पीटीए . २०१४ / प्र.क्र .७/ का . सोळा, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ अन्वये श्रीविठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती स्थायी स्वरूपात 
स्थापित होईपर्यंतच्या कालावधीत अस्थायी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. 

आणि त्याअर्थी, मंदिराच्या अधिक चांगल्या प्रशासन व नियंत्रणाखाली उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ च्या पोट- कलम ( २) मधील तरतुदीचा 
वापर करून व शासन अधिसूचना क्र . पीटीए. २०१४ /प्र.क्र .७/ का.सोळा, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ अधिक्रमित करून श्रीविठ्ठल रुक्मिणी मंदिर 
समिती स्थायी स्वरूपात स्थापित होईपर्यंतच्या कालावधीत पुढीलप्रमाणे अस्थायी समिती नियुक्त करण्यात येत आहे : 
( १) जिल्हाधिकारी, सोलापूर 

सभापती . 
( २) कार्यकारी अधिकारी, श्रीविठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती 


सदस्य . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मो . अ. सईद , 
शासनाचे प्रधान सचिव व विधि परामर्शी. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


